श्री.एस.एच.माने,उपआयुक्त (अंगणवाडी) 
यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ- २०२२/प्र.क्र.८०/कार्या-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, 2023 


शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार उपआयुक्त 
संवर्गातील श्री. एस. एच. माने यांची प्रशासकीय कारणास्तव पुढीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


ie _ | सध्या धारण करीत असलेले बदलीने नियुक्तीचे 
.क्र. अधिका-याचे नांव धं 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
॥ | २ ३ Sia SS 
: . | a. एस. एच. माने | उपआयुक्त (अंगणवाडी), उपआयुक्त (महिला विकास), महिला व 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा बाळ विकास आयुक्‍्तालय,पुणे या 
योजना,नवी मुंबई पदावर पदस्थापना देण्यात येवून 
विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल 
विकास, पुणे विभाग या पदावर कामकाज 
व्यवस्था करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना कळविण्यात येते की, श्री.एस.एच.माने 
यांचे वरीलप्रमाणे पदस्थापनेचे आदेशा तात्काळ निर्गमित करुन त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
श्री.माने यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 


३.  श्री.माने यांना पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत. 


४. WAM यांना बदलीच्या पदावर रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे 
याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी 
वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. 
जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर 
हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / 
परिपत्रकांतील निदेश्ांचे पालन करावे. 


५.  श्री.माने यांची बदली ही प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना बदली विषयक 
प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०२२/प्र.क्र.८०/कार्या-७ 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०२१०१८०९५९९३३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2023.02.24 15:41:11 +05'30' 


(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (म.व बा.वि.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२. मा. प्रधान सचिव(म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई-४०० ०३२. 

३. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

४. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 

५. विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास,पुणे/कोकण विभाग (आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍्तालयामार्फत) 

७. महालेखापाल १/ 2 (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्‍तालयामार्फत) 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे (आयुक्‍ताळयामार्फत). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


